सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये 
राज्यातील चार प्रादेशिक मनोरुग्णालय( पुणे, 
ठाणे, नागपूर व रत्नागिरी )यांना कापडचोपड 
व इतर (लिनन) बाबींची खरेदीसाठी लेखाशिर्ष 
२२१० ०२१७ बाब२१- पुरवठा व सामुग्री खाली 
रु.१,४४,५४,२०२/- ( अक्षरी रु. एक कोटी 
चव्वेचाळीस लक्ष चौपन्न हजार दोनशे दोन 
फक्त ) इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.११९/आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक: ०५ ऑगस्ट , २०२२. 


वाचा :- 
१. सहसंचाळक (अससंर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. आआसे/ माआ/टे- 
२/ (लिनन)/प्र.मा/१०५५/२०२२ , दिनांक १३.०७.२०२२ व दि.१८.०७.२०२२ 
२.आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्याकडील 
दिनांक ०३.०७.२०२२ रोजीची मान्य टिप्पणी. 


प्रस्तावना:- 
सहसंचालक (अससंर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई कार्यालय यांनी त्यांच्या दिनांक 
१३.०७.२०२२ व दि.१८.०७.२०२२ च्या प्रस्तावात नमूद केल्यानूसार सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षामध्ये राज्यातील चार प्रादेशिक मनोरुग्णालय ( पुणे, ठाणे, नागपूर व रत्नागिरी )यांना कापडचोपड 
(लिनन) व इतर बाबींची खरेदीसाठी लेखाशिर्ष २२१० ०२१७ बाब २१ - पुरवठा व सामुग्री खाली 
रु.१,४४,५४,२०२/- (अक्षरी रु. एक कोटी चव्वेचाळीस लक्ष चौपन्न हजार दोनशे दोन फक्त ) इतक्या 
रकमेस प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबतची बाब झासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

सहसंचालक (अससंर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांनी उपरोक्‍त संदर्भाधिन दि. 
१३.०७.२०२२ व दि.१८.०७.२०२२ च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षामध्ये लेखाशिर्ष 2290 ०२१७ बाब-२१ पुरवठा व सामुग्री खाली रु.२,०३,९४,०००/-(अक्षरी 
रु.दोन कोटी तीन लाख ARI हजार फक्त) इतकी तरतुद अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली आहे. 
सदर अनुदानातून राज्यातील प्रादेशिक मनोरुग्णालयांमध्ये दाखळ होणा-या मनोरुग्णांकरिता 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.११९/आरोग्य-८ 


कापडचोपड (लिनन) खरेदी करुन त्याचा पुरवठा आरोग्य संस्थांना करणे आवश्‍यक आहे.सदर खरेदीचा 
खर्च सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षामध्ये मागणी क्र.आर-१ २२१०-वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 
०१-नागरी आरोग्य सेवा-विषम चिकित्सा,११०-रुग्णालये व दवाखाने,०५ मनोरुग्णालय, (०५)(०१) - 
प्रादेशिक रुग्णालय,२१-पुरवठा व सामुग्री (२२१० ०२१७) खाली मंजुर असलेल्या रु.२,०३,९४,०००/- 


(अक्षरी रु. दोन कोटी तीन लक्ष ARI हजार ) इतक्या अर्थसंकल्पीय अनुदानातुन भागविण्यात येणार 


आहे.सदर खरेदीसाठीचे प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठीचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे. 


विवरणपत्र-१ 
अ-अनुदानाचा तपशिल 


(रक्‍कम रुपयांत) 
अ.क्र | लेखारिर्ष । सन 22-23 | बीडीएस प्रशासकिय मान्यतेची रक्‍कम 
मंजुर अनुदान प्रणालीवर उपलब्ध 
अनुदान 
(१. | २२१० ०२१७ | रु.२,०३,९४,०००/- | रु.४२,८२,७४०/- रु.१,४४,५४,२०२/- 
विवरणपत्र-२ 
ब-खरेदीचा तपशिल 
(रक्‍कम रुपयांत) 
4- REGIONAL MENTAL HOSPITAL, 
ANNUAL DEMAND Of LINEN FOR THE YEAR 2022-23 
SR. | NAME OF LINEN Name as per R.C. with | APRO | RMH | RMH RMH | RMH TOTAL 
NO Sr.No x PUNE | THANE | NAGPUR| RATN 
RATE AGIRI 
R.C. ITEM Total Amount 
Quantity 

1 White Bedsheet 3-D) Bleached 261.29 शि 1233 1880 721 3834 1001785.86 

(60"x90") Badsheet 60' * 90" 
2 | Green Bedsheet 3-E) Colored Bleached | 282.19 1384 1233 1880 [=| 5166 | 1457793.54 

(60"x90 Badsheet 60' * 90" 
3 Blue/Pink Bedsheet 3-E) Colored Bleached | 282.19 | 4500 1234 1880 680 8294 | 2340483.86 

(60"x90") Badsheet 60' * 90" 
4 Solapuri Chadar 9-A) Chadar-1 344,90 912 1850 200 365 3327 1147482.30 

(60"x90") 
5 | Small Sataranji 5-E) Sataranji 3' * 6' 145.53 806 1850 500 130 3286 478211.58 

(3'x6') 
ie Honycomb Towel 2- B) 62.71 2041 3700 1000 730 7471 468506.41 

(30"x60") Honeycomb/Stripe & 

Checks 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.११९/आरोग्य-८ 


7 | Woolen Search Cloth | 7-1)Woolen Cloth 321.00 ha 1000 शि | 1600 513600.00 

54 Tweed Tide (IS 
673:1973) 

liad Astar Cloth (Jecket) 6-B) Colour Poplene 56.00 [ei 800 500 0 1900 106400.00 
36" 

20% Sataranji (12"x15") 5-E) Sataranji 12'*15' | 1455.39 | 0 100 | OT | 0 | 100 145539.00 

10 | Superfine Blanket 8-A) Barack Kamble-1 | 507.00 | 1080 1850 400 238 3568 | 1808976.00 
60' * 90' 

11 | Bhojan Patti 1.50 * 5-D) Baskar Patti 224.44 [किड 400 50 365 815 182918.60 
10" 
TOTAL 9651697.15 

TENDER ITEM 

12 | Patients Uniform Tender Item 117.18 id 11120 13200 | 2000 26320 | 3084177.60 
Cloth for Gents 60" 
(Colour - Sky Blue) 

13 | Patients Uniform Tender Item 11 शि 5664 8000 | 1000 14664 | 1718327.52 
Cloth for Female 60" 7.18 
(Colour - Maroom) 
TOTAL 4802505.12 
GRAND TOTAL 14454202.27 
०२. वरील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सहसंचालक (अससंर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 


यांनी प्रादेशिक मनोरुग्णालया करिता कापड-चोपड(लिनन) खरेदी करण्यास सन २०२२-२३ या वित्तीय 
वर्षामध्ये लेखाशिर्ष २२१००२१७ अतर्गत २१-पुरवठा व सामग्री मध्ये मंजूर असलेल्या रु.२,०३,९४,०००/- 
(अक्षरी walt कोटी तीन लाख GRIMS हजार) इतक्या अर्थसंकल्पीत अनुदानातून अंदाजित 
रु.१,४४,५४,२०२/- ( अक्षरी रु. एक कोटी चव्वेचाळीस लक्ष चौपन्न हजार दोनशे दोन फक्त ) इतक्या 
रकमेच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावासाठी सादर करावयाचे (परिशिष्ट-अ। व उपयोगिता 
प्रमाणपत्र सादर केले आहे.सदर प्रस्तावास आयुक्‍त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांनी त्यांच्या दिनांक 
०३.०७.२०२२ रोजीच्या टिपणीन्वये मान्यता दिलेली आहे. 


०३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु क्रमांक ४, नियम 
क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक 
विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार खालील अटींच्या अधीन राहून सदर प्रस्तावास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
१) सदरहू साहित्य सामुग्रीची आवश्‍यकता खातरजमा/मागणी याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात यावी. 
त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


२) सदरहू साहित्य सामुग्रीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी 
करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / 
अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देश (Technical 
specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अश्या रितीने तयार HSS नसल्याबाबत 
खातरजमा करण्यात यावी. प्रस्तावातील समाविष्ट असलेल्या बाबींचीच खरेदी करण्यात यावी. 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.११९/आरोग्य-८ 


३)शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक १ 
डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनीकरावयाच्या कार्यालयीन 
खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरतूदीनुसार विहित पध्दतीने खरेदी 
प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेअंती दर 
निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या 
बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात 
यावी. 

५) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post dispatch random 
sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देश (specification) असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात 
येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

६) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि वस्तुसूची 
व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून राहणार नाहीत व 
त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

७ तसेच प्रादेशिक मनोरुग्णालया करिता कापड-चोपड(लिनन) खरेदीसाठी अंदाजित रक्‍कम 
रु.१,४४,५४,२०२/- ( अक्षरी रु. एक कोटी चव्वेचाळीस लक्ष चौपन्न हजार दोनशे दोन HHT) इतका खर्च 
अपेक्षित असून सदरचा खर्च सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षामध्ये लेखाशिर्ष २२१००२१७ अंतर्गत २१-पुरवठा व 
सामग्री मध्ये मंजूर असलेल्या रु.२,०३,९४,०००/- (अक्षरी रु.दोन कोटी तीन लाख ARMS हजार) इतक्या 
अर्थसंकल्पीत अनुदानातून भागविण्यात यावा . सदरची खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण 
होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच, या बाबींच्या खरेदी द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता 
घेण्यात यावी. 

८) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या तसेच सहकार , पणन व वदस्त्रोदयोग 
विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


९) सदर बाबींवरील खर्च सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षातील प्रत्यक्ष उपलब्ध मंजुर अनुदानाच्या व प्रशासकीय 
मान्यतेच्या मर्यादेत करण्यात यावा. 


१०शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातीळ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील 
अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात यावी. 


११) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेश निर्गमित करण्यात 
यावेत.सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग झासन निर्णय क्र.खरेदी -२०१६/प्र.क.२४०/आरोग्य-८ 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.११९/आरोग्य-८ 


दिनांक २६ जुले,२०१७ व दि.१६.०४.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात 
यावी. 

०४. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व आवऱ्यकते 
प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी, आयुक्‍त,आरोग्य सेवा संचालनालय व संबंधित कार्यक्रम 
प्रमुख यांची राहील. 


०५. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु क्रमांक ४, 
नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास मंजूरी देण्यासाठी 
प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 


og सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७२११४०११२६८१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VUAYKUMAR 


LAXMANRAO 
| A H A N F DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=047af7706d4845 170e3864b62c8bc6b38 
V [J AY KU J M A R 0c78f1 1ce6607746c0b15e934fc8284, 


pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71 


DA717A6A7250, 


serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF595 
5AAF5DCBFDD2C053872C04B5E4671EF77EC30, 


cn=LAHANE VIJAYKUMAR LAXMANRAO 
Date: 2022.08.05 17:26:33 +05'30' 


(वि.ल.लहाने) 
सह सचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 


a) 


) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
) व्यवस्थापकिय संचाळक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि.परेल,मुंबई 
) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 

) सह AAG, ARPA सेवा,रुग्णालये (राज्यास्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
) सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
) 

) 

) 

) 


(> 


4 


सह संचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
सहसंचालक (अससंर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता),मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२(लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),नागपूर 
१०)अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 

११)निवासी Sear परिक्षा अधिकारी,मुंबई 

१२) अधिक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 

१३) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


&. 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


